विभागीय आयुक्त यांचे कार्यालयाकरीता 
मंजूर अस्थायी पदे पुढे चालू ठेवण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : अराप-२०२१/प्र.क्र.२७०/आस्था-७ 
ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन 
२५, मर्झबान पथ, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक :- १५ सप्टेंबर, २०२३ 


१) शासन निर्णय,ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, HATH अराप- २००२/प्र.क्र.७४/आस्था-९, 
दि.१४ जुले,२००३ 

२) शासन शुध्दीपत्रक ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग, क्रमांक अराप- २००२/प्र.क्र.७४/ 
आस्था-९, दि.२२ सप्टेंबर ,२००३ 

३) शासन निर्णय ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, क्रमांक गविसे-१०/२००१/प्र.क्र.3७६४/ 
आस्था-३, दि.४ जून, २००३ 

४) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि. १५ फेब्रुवारी, 
२०२१. 

५) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०१५/प्र.क्र.४१/अर्थ-१, दि.२ जुन, २०१५ 

६) शासन निर्णय,ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, क्रमांक अराप- २०२०/प्र.क्र.२७०/आस्था-७, 
दि. २६ एप्रिल, २०२१ 

७) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि. १० ऑगस्ट, 
२०२१. 

८) शासन निर्णय,ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, क्रमांक अराप- २०२०/प्र.क्र.२७०/आस्था-७, 
दि. २० सप्टेंबर, २०२१ 

९) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि. २२ फेब्रुवारी, 
२०२२ 

१०) शासन निर्णय,ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, क्रमांक अराप- २०२०/प्र.क्र.२७०/आस्था-७, 
दि. २८ फेब्रुवारी, २०२२ 

११) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि. १८ ऑगस्ट, २०२२ 

१२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.०८ फेब्रुवारी, २०२३ 

१३) शासन निर्णय,ग्राम विकास विभाग, क्रमांक अराप- २०२१/प्र.क्र.२७०/आस्था-७, दि. २९ 
ऑगस्ट, २०२२ 

१४ शासन निर्णय,ग्राम विकास विभाग, क्रमांक अराप- २०२१/प्र.क्र.२७०/आस्था-७, दि.१६ 
फेब्रुवारी, २०२३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अराप-२०२१/प्र.क्र २७०/आस्था-७ 


१५) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.३१ ऑगस्ट,२०२३ 


शासन निर्णय :- 


विभागीय आयुक्त यांचे कार्यालयाकरीता वाचा येथील शासन निर्णय दि. १४ जुले, २००३ व शासन 
शुध्दीपत्रक दि. २२ सप्टेंबर, २००३ नुसार विविध संवर्गातील एकूण १०९ पदांच्या सुधारित आकृतीबंधास मंजूरी 
देण्यात आली आहे. तसेच शासन निर्णय ४ जून, २००३ शाखा अभियंता संवर्गाच्या एकूण ०४ पदांना मंजूरी देण्यात 
आली आहे. वित्त विभाग शासन निर्णय दि. ३१ ऑगस्ट, २०२३ अन्वये प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात 
समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच, यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु, 
ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही, अशा अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना 
दि. ०१.०९.२०२३ ते २८.०२.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. 

त्यानुसार विभागीय आयुक्‍त (सर्व) यांचे कार्यालयाकरीता खालील विवरणपत्रात दर्शविलेली मंजूर अस्थायी 
पदे दि. ०१.०९.२०२३ ते २८.०२.२०२४ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | पदनाम विभागीय आयुक्‍त व पदांची संख्या 
कोकण । नाशिक पुणे औरंगाबाद | अमरावती | नागपूर | एकुण 

ग्राम विकास विभाग, शासन निर्णय, क्र.अराप२००२/प्र.क्र.9४/आस्था-९, दि.१४ जुळे,२००३ व 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. अराप-२००२/प्र.क्र.9४/आस्था-९, दि. २२ सप्टेंबर, २००३ नुसार एकूण १०९ पदे) 
णं लेखा अधिकारी 

हती. 0 | १ a . a a ०६ 
२ अव्वल कारकून १ ६ २ = ee i Sa शिक ० 

संशोधन सहाय्यक aan १ | f-- | Sa Sa Pil oe | 
8 प्रमुख लेखापाल ee (१ | a fa | a | Sa ०६ 
षु उप लेखापाल क २ -.__| - | 2 es ०५ 
& लघुलेखक 
७ वरिष्ठ सहाय्यक fa | ग्रॅ. | १ | (१ ह धिक १३ 

कनिष्ठ सहाय्यक | 2 ३ २ ३ 3 ३ १६ 
९ लिपिक 

टंकलेखक - | ह - | ae हे 0. | की 
pao | वाहन चालक -- | २ 1" २ २ वि ०६ 
pa q ।लघुटंकलेखक (१. | fa १ | (१ fa | ae ०६ 
१२ ।लघुलेखक 1 a | गि aa a ०६ 

(निम्नश्रेणी) 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अराप-२०२१/प्र.क्र २७०/आस्था-७ 


१३ । कक्ष अधिकारी a | ia १ | a | ai ca ०६ 
१४ । संगणक ऑपरेटर ae ee | | a ae Ea ०५ 
१५ । शिपाई aa १ | a | Q | fa | (०७ | 
१६ | लघुलेखक १ (१ | a fa | (१ Sa ०६ 
एकूण १३ २६ १३ १६ २६ १५ १०९ 


(शासन निर्णय क्र. गविसे-१०/२००१/प्र.क्र.३७६४/आस्था-३, दि. ४ जून, २००३ अन्वये शाखा अभियंता 
(वर्ग-३) यापदाची एकूण मंजूर ०४ पदे) 


१७ शाखा अभियंता Ea (१ | ह. fa | | - Sa (०४ | 8 


एकूण १३ २७ wo (१७ | २६ १६ ११३ 


२. वरील विवरणपत्रात नमुद केलेल्या अस्थाई पदांचा खर्च १) ळेखाशीर्ष- मागणी क्रमांक २ प्रधान लेखाशीर्ष - 
२०५३- जिल्हा प्रशासन -१०१ (आयुक्‍त) (०१) (०१) पंचायत राज संस्थासाठी निरिक्षण पथके (सामुहिक विकास 
कार्यासाठी मंजुर केलेल्या कर्जावरील खर्चाचा मेळ घालविण्यासंबंधीच्या कामासाठी कर्मचारी वर्ग ) (२०५३ ०५९२) 
(दत्तमत्त) (योजनेत्तर) मागणी क्रमांक एल-२ व २) लेखाशीर्ष- मुख्य लेखाशीर्ष २०५३- जिल्हा प्रशासन-१०१ आयुक्त 
(०२) (०१) जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या प्रशासन (२०५३ ०६०९) (दत्तमत्त) (योजनेतर) मागणी क्रमांक एल-२ या 
विहित लेखाशिर्षाखाली सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात मंजूर करण्यात आलेल्या निधीमधून भागविण्यात यावा. 

३. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/ आ.पु.क., दि. ३१ 
ऑगस्ट, २०२३ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२३०९१५१५२७१५१५२० असा आहे. सदचा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Popat D. 


Deshmukh 
> (0 p a t D ही DN: cn=Popat D. Deshmukh, 


o=Rural Development 
Department, ou, 


D e S h mM Uu k h ag renin, 


Date: 2023.09.15 16:07:01 +05'30' 
(पो.द.देशमूख) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१.विभागीय आयुक्‍त, कोकण/नाशिक/पुणे/औरंगाबाद/अमरावती/नागपूर 
२.महालेखाकार, महाराष्ट्र राज्य (१), मुंबई. 
३.महालेखाकार, महाराष्ट्र राज्य (2), नागपूर. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अराप-२०२१/प्र.क्र २७०/आस्था-७ 


४.अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई, 

५.संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

६.संचालक, लेखा व कोषागारे महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

७.वित्त विभाग, कार्यासन क्रमांक व्यय-१५ व अर्थसंकल्प १९, अर्थ-३, अर्थ-१६ 

८.अवर सचिव / कक्ष अधिकारी,कार्यासन क्रमांक- पंचायतराज-१/आस्था-३/आस्था-८/आस्था-१२/ आस्था-१ 
(५प्रती )/वित्त ७/ वित्त-८ व वित्त-९ ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग मंत्रालय, मुंबई-३२ 

९.निवड नस्ती आस्था-७, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


